वाशिम जिल्हयातील रिसोड तालुक्यातील जिल्हा 
सिमा लेहणी धोडप सरपखेड रा.मा. २१४ ते वाकद 
ते बुलडाणा जिल्हा सिमा पर्यंत जोडणारा रस्ता 
प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून quad करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्र. रवियो २०१९/ प्र.क्र.१३३ /नियोजन २ 
मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२. 
दिनांक : १९ सप्टेंबर, २०१९ 


पहावे -: मुख्य अभियंता सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, अमरावती यांचे 
पत्र १जा.क्र.का२(२)/दर्जोन्नती/२०१८/१५१०, दि.२५ एप्रील, २०१८ व 
2) जा.क्र.का२(२)/दर्जोन्नती/२०१८/४६७६, दि.२६ नोव्हेंबर, २०१८ 


प्रस्तावना:- 
वाशिम जिल्हयातील रिसोड तालुक्‍यातील जिल्हा सिमा लेहणी धोडप सरपखेड 


रा.मा. २१४ ते वाकद ते बुलडाणा जिल्हा सिमा पर्यंत जोडणारा रस्ता प्रमुख जिल्हा मार्ग 


म्हणून दर्जोन्नत करणेबाबत, मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग , 


अमरावती यांनी शासनास प्रस्ताव सादर केला आहे. 


प्रस्तावित रस्ता राज्यमार्ग, प्रमुख जिल्हा मार्ग या रस्त्यांना तसेच बुलडाणा व 


वाशिम या जिल्हयांना जोडणारा रस्ता असल्यामुळे तसेच लोकप्रतिनिधी यांनी सदर रस्ता 


दर्जोन्नरत करण्याबाबत मागणी केळेली आहे. सदर रस्त्याचे महत्व विचारात घेता सदर 


रस्ता दर्जोन्न्त करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन होते. 


area निर्णय:- 


मुख्य अभियंता सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, अमरावती यांचा प्रस्ताव व 


जिल्हा परिषद, वाशिम यांचा ठराव विचारात घेऊन, वाशिम जिल्हयातील रिसोड 


तालुक्‍यातील प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नत करण्यात येत आहे . 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो २०१९/ प्र.क्र.१३३ /नियोजन 2 


अ. । प्रस्तावित रस्त्याचे नांव॑ रस्त्याचा । साखळी quad । दर्जोन्नती 
क्र. क्रमांक क्रमांक करावया | नंतरची 
व लांबी ची लांबी । क्रमांक 
१ वाशिम जिल्हयातील | ग्रामीण मार्ग | (०/००ते १/५०० ।१३.९०० | प्रमुख 
रिसोड तालुक्‍यातील | ८ १.५०० कि.मी. कि.मी. । जिल्हा 
जिल्हा सिमा लेहणी ग्रामीण मार्ग | (०/००ते३/००) मार्ग ५१ 
धोडप सरपखेड रामा २१४ ९ ३.०० कि.मी. 
ते वाकद ते बुलडाणा ग्रामीण मार्ग | (c/o ते ६/०० 
जिल्हासिमाळा जोडणारा | १० दळ वि गी. 
Weel. राज्य मार्ग । (234/00 F 
२१४ २४४/८००) 
९.८० कि.मी. 
MSS लांबी 
योजनाबाहय | (०/००ते ३/४००) 
रस्ता ३.४०० कि.मी. 


परिणामी, रस्ते विकास योजना, २१- २००१ मधील वाशिम जिल्हयातील प्रमुख जिल्हा मार्ग 
दर्जाच्या रस्त्यांच्या एकूण लांबीत १३.९०० कि.मी. वाढ होवून एकूण लांबी (१०१८.७३० + 
१३.९००) म्हणजेच १०३२. ६३० कि.मी. इतकी व ग्रामीण मार्ग रस्त्यांच्या लांबीत १०.५० कि.मी. ने 
घट होवून एकूण लांबी (१११४.४२-१०.५०) म्हणजेच ११०३.९२ कि.मी. इतकी होईल. 


हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आलेला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०१९०९१९१२०३०५४४१८ असा आहे. 
हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Prashant Vinayakrao Patil 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Public 
talCode=400032, st=Maharashtra, 


Prashant overcoat Pue 
Vinayakrao Patil आणा 
(प्रशांत पाटील) 
अवर सचिव (नियोजन), महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१) विभागीय आयुक्‍त, अमरावती 
२) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग ,अमरावती (यांनी सदर शासन 
निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो २०१९/ प्र.क्र.१३३ /नियोजन 2 


) 
(9) 
८) 

) 


नकाशामध्ये बदल करुन जिल्हयाच्या संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या 
कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा.) 

जिल्हाधिकारी, वाशिम 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद ,वाशिम 

अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, अकोला (यांनी सदर शासन 
निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना 2009-2029 च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व 
नकाशामध्ये बदल करुन जिल्हयाच्या संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या 
कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा.) 

कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग ,वाशिम. 

संचालक ,माहिती व जनसंपर्क संचालनालय ,मंत्रालय ,मुंबई 

रस्ते विकास योजना २०२१-२००१ची नस्ती 

निवडनस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


